परेल शिवडी येथील भूखंड सीटीएस क्र.४२९ येथील 
इमारतीमधील शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, 
बृहन्मुंबई कार्यालयासाठी देखभाल खर्च व मालमत्ता 
कर भरण्याकरीता निधी उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ मार्च, २०२३ 
वाचा :- 
१) नगर विकास विभाग शासन अधिसूचना क्र. टीपीबी४३०७/५०/प्र.क्र.२८७/नवि-११, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००९ 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५, 
दिनांक २४ जानेवारी, २०२२ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५, 
दिनांक २० डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त परेल शिवडी येथील भूखंड सीटीएस क्र.४२९ 
येथील इमारतीचा देखभाल दुरुस्ती खर्च भागविण्यासाठी, तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा प्रलंबित असलेला 
मालमत्ता कर भरण्यासाठी एकूण रु. ३१,८८,०००/- ( अक्षरी रुपये एकतीस लाख अटठ्ठयाऐंशी हजार फक्त) 
इतक्या निधीची आवश्‍यकता असल्याने सन २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूरक मागणी प्रस्तावित 
करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने, विधानमंडळाने रु.१०००/- किंमतीची टोकन मागणी संमत केली आहे. वित्त 
विभागाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये उक्त नमूद खर्च भागविण्यासाठी सुधारित अंदाजात निधीमध्ये वाढ 
करुन दिली आहे. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण मुंबई कार्यालयाच्या इमारतीचा देखभाल दुरुस्ती खर्च 
भागविण्याकरीता व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मालमत्ता कर भरण्याकरीता उर्वरित असलेली रक्‍कम 
रु. ३१.८८ लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त परेल शिवडी येथील भूखंड सीटीएस क्र.४२९ 
येथील प्रलंबित असलेला इमारतीचा देखभाल दुरुस्ती खर्च अदा करण्यासाठी, तसेच बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेकडे मालमत्ता करापोटी प्रलंबित व चालू देयक अदा करण्यासाठी वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार रु. ३१,८८,०००/- (रुपये एकतीस GE अटठ्ठयाऐंशी हजार फक्त) इतका निधी शिक्षण निरीक्षक, 
दक्षिण विभाग, बृहन्मुंबई कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
2. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण मुंबई कार्यालय इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता व बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेकडे प्रलंबित मालमत्ता कर यासाठी रु. ३१,८८,०००/- (रुपये एकतीस लाख अड्डुयाऐंशी हजार 
फक्‍त) इतका निधी “मागणी क्र. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, माध्यमिक शिक्षण,१०१, निरीक्षण (०१) 
माध्यमिक शाळांची तपासणी (०१) (०१) माध्यमिक शाळांची तपासणी (२२०२०२७१) या लेखाशिर्षाखाली १४- 
भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात असलेल्या अर्थसंकल्पित निधीमध्ये सुधारित 
अंदाजाव्दारे वाढ करुन उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, त्यामधून सदर खर्च भागविण्यात यावा. सदर निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.३७/२१/प्रशा-५ 


३. वित्त विभाग, व्यय-५ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४०/२०२३, दि. २३.०३.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३२५१३२७३६३१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल — यांच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
महाराष्ट्राचे & T रा WO Y ) या च्या SIT शानुसार व ना वा S A N TO ५ H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
9 AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

25.4.20=3bfe1 11652996d95372924b1d22cdfé8b33dfa2a3de3d8ea01 1b7d 

BASAVESHWAR zen 
pseudonym=EB81C644438702FB77DC1591B2143DFFO994DDB2, 
serialNumber=557ABE7A7194ECSDDC74DF537D7D57A9DBDA20B1937A2 

M A M A DA P U R E £41983C35F6A3BB6AD8, cn=SANTOSH BASAVESHWAR MAMADAPURE 
Date: 2023.03.25 13:34:12 +05'30! 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, HIS! 
३. सर्व शिक्षण संचालक 
४. विभागीय शिक्षण उपसंचालक,मुंबई विभाग, मुंबई 
५. शिक्षण निरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. वित्त विभाग/ व्यय- ५, मंत्रालय, मुंबई 
९. निवडनस्ती कार्यासन प्रश्ञा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


